वर्धा जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०१९/प्र.क्र. ११२ /का-१४८१ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर,२०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) 
अधिनियम , २००० 
३) शासन निर्णय,क्र.डिएपी १०१६/प्र.क्र.६७/का.१४८१अ,दि.१५/७/२०१६ 
४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
वर्धा यांचे पत्र क्र. जिनिस/आस्था/मदावि/कावि-१८४/२०१९ दि. ७/८/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम 3 चा पोटकलम (3) (चार)(फ) येथील तरतूदीनुसार संदर्भाकित शासन 
निर्णय क्र. डिएपी १०१६/प्र.क्र.६७/का.१४८१अ,दि.१५/७/२०१६ ,अन्वये ४ विशेष निमंत्रितांची 
वर्धा जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यापैकी श्रीम. सरोज हेमंत माटे 
यांचे निधन झाले असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी श्रीम. मृणाल हेमंत माटे यांची “ विशेष निमंत्रित” 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याची शिफारस , मा.पालकमंत्री, वर्धा यांनी केल्यानुसार श्रीम. मृणाल हेमंत 
माटे यांची “विशेष निमंत्रित ” म्हणून वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. fears निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
१ श्रीम. मृणाल हेमंत माटे मु.भोसा, पो.कांठळी,ता.समुद्रपूर,जि.वर्धा 
२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा यांनी उपरोक्‍त 


आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


3. जिल्हा नियोजन समिती वर्धा या समितीवर, वर नमुद “विशेष निमंत्रित” यांच्या 
नियुक्‍ती शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा त्यांची नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र. 192 /का-१४८१ अ, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


8, 
असून, त्याचा संगणक संकेतांक 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
२०१९०९१३१५३४१३८०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VJJESING FATTESING VASAVE 


VU ESI N G DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi ht 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fi 7 5e2d7d4b6a8bba 

FATTESI NG VASAVE 99c51d275801bcdf1b, VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2019.09.13 15:46:39 +05'30' 

(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३.मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती वर्धा यांचे खाजगी सचिव 
६.मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 
७.विभागीय आयुक्‍त, नागपुर विभाग, नागपुर 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा 
९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा 
१०.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपुर विभाग, नागपुर 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा 
१२. जिल्हाधिकारी वर्धा 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी वर्धा 
१५.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


